नागरी सहकारी बँकांना 
एकरकमी कर्ज परतफेड 
योजना लागु करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक- ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ:- शासन निर्णय क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दिनांक ०६.०६.२०२२ 


शुद्धीपत्रक :- 

नागरी सहकारी बँकांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेस संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ३१.३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट -ब« -ब(१)* व -ब(२)* मधील नमुद केलेल्या 
उदाहरणातील -टीप०- “रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्कुलर क्रमांक १२ दिनांक १/७/२०१५ नुसार 
वरील सर्व खाती समूह योजनेअंतर्गत अनुत्पादक ठरतात तरी देखील प्रत्यक्ष अनुत्पादक 
असलेल्या मुदत कर्ज खात्यासच एक रकमी कर्ज परतफेड योजनेची सवलत मिळेल” 
वगळण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांक: युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दि. ०६.०६.२०२२ अन्वये 
वरील प्रमाणे करण्यात आलेल्या सुधारणांव्यतिरिक्त इतर आदेश झासन निर्णय क्रमांक: 
युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दि. १५.११.२०१७ व शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: युआरबी- 
१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स, दि. २६.०२.२०१८ प्रमाणे कायम आहेत. 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०९१६४८४८२८०२ असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shinde Rahul 
Chandrashekhar = 


(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सर्व मा. विधान सभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य, विधानभवन, मुंबई ०३२. 
२. मुख्य महाव्यवस्थापक (नागरी बँका), भारतीय रिझर्व्ह बँक, सेन्ट्रल ऑफीस, १ ला 
मजला, गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः युआरबी-१८०७/प्र.क्र.४५९(ब)/७-स 

३. उपमुख्य सरव्यवस्थापक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, Gro ऑफीस, १ ला मजला, 
गारमेंट हाऊस, वरळी, मुंबई-१८ 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सचिव, दि महाराष्ट्र अर्बन को.ऑप.बँक 
फेडरेशन,लि.,भारतीय क्रिडा मंदिर,४ था मजला,पीबीनं ७१२०,वडाळा,मुंबई- ०३१. 

८. अध्यक्ष, दि महाराष्ट्र अर्बन को. ऑप. बँक असोसिएडान लि. मुंबई. 

९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, सदरहु शासन निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी द्यावी. 

१०. निवड नस्ती. 


Wa:- माहितीस्तव, 
१. मा. मंत्री (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२. 
२. अ.मु.स. (सहकार), यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


